केंद्र शासनाने बँकींग नियमन कायदा, १९४९ 
मध्ये केलेल्या सुधारणांचा राज्यातील सहकारी 
बँकांच्या कामकाजावर होणारा परिणाम व त्या 
अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत 
अभ्यास करुन अहवाल शासनास सादर 
करणेसाठी समिती गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- युआरबी-१८२१/प्र.क्र.१९०/७-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई Yoo ०३२. 
तारीख :- ०७ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासामध्ये सहकार क्षेत्राचा प्रभाव मोठा राहीला आहे. राज्यामध्ये विविध 
प्रकारच्या सुमारे २.२५ लाख सहकारी संस्था वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असून त्यापैकी नागरी सहकारी 
बँकांचे महत्व अनन्यसाधारण राहीले आहे. 

सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सुमारे ४५८ नागरी सहकारी बँका कार्यरत असून त्यांचेवर राज्यशासन व 
रिझर्व्ह बँक यांचे दुहेरी नियंत्रण आहे. या नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत 
नोंदणीकृत असल्या तरीदेखील या बँकांचा दैनंदिन कारभार बँकींग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ व त्यानुषंगाने 
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या निर्देशानुसारच चालतो. 


केंद्र शासनाने सन २०२० मध्ये बँकींग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ मध्ये सुधारणा करुन त्यान्वये नागरी 
सहकारी बँकांवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण वाढविले आहे. बँकींग रेग्युलेशन कायद्यामधील सदर बदलाचा 
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजावर तसेच एकूणच बँकींग क्षेत्रावर कशा पद्धतीने परिणाम 
होईल याबाबतचा अभ्यास करुन त्यादृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने बँकींग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ मध्ये केलेल्या सुधारणांचा राज्यातील सहकारी 
बँकाच्या कामकाजावर होणारा परिणाम व त्यानुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना याबाबत अभ्यास करुन 
त्यानुसार शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील 
मान्यवरांची समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. नाव व पदनाम समितीतील पदनाम 
ca मा.ना. श्री. बाळासाहेब पाटील, मंत्री (सहकार व पणन) अध्यक्ष 
२ मा.ना. श्री.बाळासाहेब थोरात, मंत्री (महसूल) सदस्य 
३ मा. ना.डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मंत्री (अन्न व औषध प्रशासन) सदस्य 
४ मा.ना.श्री. हसन मुश्रीफ, मंत्री (ग्रामविकास) सदस्य 
५ मा.ना. श्री.अमित देशमुख, मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक सदस्य 
कार्य) 
६ मा.ना. श्री. गुलाबराव पाटील, मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२१/प्र.क्र.१९०/७-स 


७ मा.ना. श्री.संदीपान भुमरे, मंत्री (रोजगार हमी, फलोत्पादन) सदस्य 

८ मा.ना. a aire गडाख, मंत्री (मृद व जलसंधारण) सदस्य 

९ मा.ना. डॉ. विश्वजीत कदम, राज्यमंत्री (सहकार, कृषी) सदस्य 

१० ० श्री. अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव (सहकार) सदस्य 

i १ श्री. विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक सदस्य 
मर्या. 

१२ श्री. विश्वास ठाकूर, चेअरमन, विश्वास नागरी सहकारी बँक सदस्य 

१३ श्री. अनिल कवडे, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, सदस्य सचिव 
महाराष्ट्र राज्य. 


2. सदर समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यामध्ये शासनास सादर करावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०७१३२९५४४७०२ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chaudhary Anil 
Jayaram we तीची 
(अनिल चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१, मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. मंत्री (अन्न व औषध प्रशासन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. 


प्‌. मा. मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मंत्री (रोजगार हमी, फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (सहकार, कृषी) यांचे खाजगी सचिव 
, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. 
१०. चेअरमन, विश्वास नागरी सहकारी बँक. 
११. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


( 
( 
मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव 
( 
( 


प्रत:- माहितीस्तव, 
ce मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४ निवडनस्ती (9-4). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


